“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
पोलीस आयुक्त (Fare या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/भाग-२/चार/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : १७ जुलै २०२३. 


संदर्भ शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/एक/पोल-१अ, 
दिनांक २२.०५.२०२३. 
शासन आदेशा. 


शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/एक/पोळ-१अ, दिनांक 
22.04.2023, यामध्ये अंशात: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
“पोलीस उप अधीक्षक” सहायक पोलीस आउुक्त (निकास “या संवर्गातील अधिका-यांची, स्तंभ 
(४) मध्ये निदिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव शासन आदेशा, पदोन्नतीने सुधारित 
(श्री./श्रीम.) गृह विभाग, पदस्थापना 
क्र.रापोसे-१७२३/ 
प्र.क्र.१११/एक/पोल-१अ, 
दिनांक २२.०५.२०२३, 
यामध्ये निर्दिष्ट पदोन्नतीने 
पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
गि . । संजय शामराव पवार उप विभागीय पोलीस उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, पुलगांव अधिकारी, कळंब 
२. | नितिनकुमार नीळकंठ गोकावे | पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस उप अधीक्षक, 
मुख्यालय, नाशिक (ग्रामीण) मुख्यालय, अहमदनगर 
३. | शेखर बसवेश्वर डोंबे सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस 
बृहन्मुंबई आयुक्त, ठाणे हहर 
४. | संध्या बुधाजी गावडे पोलीस उप अधीक्षक, उप विभागीय पोलीस 
आर्थिक गुन्हे शाखा, रत्नागिरी । अधिकारी, सावंतवाडी 
५. | गौरीप्रसाद चंद्रशेखर हिरेमठ सहा. पोलीस आयुक्त, उप विभागीय पोलीस 
लोहमार्ग, मुंबई अधिकारी, भूम 
२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 


न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 


सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/भाग-२/चार/पोल-१अ 


३. हा शासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या फफफा.णाचीवा५119.४०५९. 11 या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१७१७४७२३८८२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


|8550787096९23611110087०१66009७5१0118449 
3£2735ad885627, 


pseudonym=E15DEDFO011CBE07295FC54DEC7494CDD2EBE3FA‘ 
seriaINumber=! 8F7D025537D5F6589BD8958D1B95 
322E66D2CCSEDF89ADOD79E, cn=SWAPNIL GOPAL 80२5६ 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) सर्व पोलीस आयुक्त. 
) सर्व fears पोलीस महानिरीक्षक. 

३) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक 
) संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT यहासंचाळलक; गहाराष्ट्र राज्या WTAE) 
) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


